महाराष्ट्र शासन 


तत्काळ क्र.प्रतिनि-२०१९/प्र.क्र.५९/का-१४ 
सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१६.०४.२०१९ 


प्रति, 
सह /उप सचिव, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


विषय- राज्यपालांच्या आस्थापनेवरील “नियंत्रक (Comptrolier)” हे पद प्रतिनियुक्तीने 
भरण्याबाबत. 
मंत्रालयीन उप सचिव यांचेकडून इच्छुकता मागणी. 
महोदय/ महोदया, 
राज्यपालांच्या आस्थापनेवरील “नियंत्रक (Comptroller)” हे पद (वेतनश्रेणी रू.१५,६००/- + 
ग्रेड वेतन रू.७,६००/- मंत्रालयीन उप सचिव संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने भरावयाचे आहे. 
२. त्यानुषंगाने सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना विनंती करण्यात येते की, राज्यपालांच्या 
आस्थापनेवरील “नियंत्रक (Comptroller)” या पदावर प्रतिनियुक्तीने जाण्यासाठी इच्छुक असलेल्या 
आपल्या विभागातील उप सचिवांची नावे, त्यांचे मागील तीन वर्षांच्या गोपनीय अहवालांच्या प्रमाणित 
प्रतींसह, वैयक्तिक माहिती (Bio-data), संपूर्ण सेवा तपशील (कालावधी, विभाग, पद), ना-विभागीय 
चौकशीचे प्रमाणपत्र व विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इ. माहिती या विभागाकडे दि.२५.०४.२०१९ पर्यंत 
निश्चितपणे प्राप्त होतील san रितीने पाठविण्यात यावी. तसेच कोणीही अधिकारी इच्छुक नसल्यास 
निरंक असेही या विभागास कळवावे, ही विनंती. 
3. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०४१६१७१९३४७६०७ असा आहे. सदर पत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला विश्वासू, 


Gajanan Serta ST 
Bhimrao Guray जाना” 
(ग.भि.गुरव) 
सोबत- वैयक्तिक माहितीचे विवरणपत्र अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रत, 


निवड नस्ती, कार्या.१४. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि-२०१९/प्र.क्र.५९/का-१४ 


अ.क्र मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 


| अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 


२ | जन्मदिनांक 


३ | शौक्षणिक अर्हता 


४ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 


4 । मागील 3 वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 


छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत.) 


६ ।मत्ताव दायित्वे सादर केळी आहेत का? 


७ | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विळोकन केळे आहे का? 


(लागू असल्यास) 


८ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती =a पद 
ते /प्रतिनियुक्‍तीचे 


दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) तता तं 
) दिनांकापर्यंत | ठिकाण 


(प्रतिनियुक्‍तीचा एकूण कालावधी १० वर्षापेक्षा 


जास्त नसाव) 


एकूण कालावधी 


९ | मागील प्रतिनियुक्‍्तीवरून परत आल्याच्या 


दिनांकापासून ५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 


णं संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकशी 


सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 


दि प्रतिनियुक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 


कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


